होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे लावणे 
व हाताने रंगविण्याकरिता संस्था निश्चित करणे 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- मावज-२०१९/प्र.क्र.९१/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ जुले, २०१९. 

वाचा :- 

) सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४,दि.१४.०७.२०१६ 

) सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४,दि.३१.०३.२०१८ 

) सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४, दि.२१.०६.२०१८ 
४) सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४, दि.०८.१०.२०१८ 

) सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय क्रमांक :-मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४, दि.२३.०१.२०१८ 

) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. प्रदर्शाने/२०१९/हो.बॅ.संस्था/का-६/४२ व ८३, 
दि.८/२/२०१९ व दि. १५ मार्च, २०१९ 

७ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने-२०१९/हो.बॅ.संस्था/का-६/१३१, 
दिनांक १४ जून, २०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
सामान्य प्रशासन विभाग,झासन निर्णय क्रमांक मावज-२०१९/प्र.क्र.९१/३४, दिनांक ७ जून, २०१९ या शासन 

निर्णयामधील अनु क्र. २ मध्ये डिजीटल पध्दतीने फ्लेक्स बॅनर्स छपाई करुन सार्वजनिक ठिकाणी लावणे च्या खालील 
तक्ता २ मध्ये - 


i “ 


अ.क्र संस्थेचे नांव विभाग प्रति.चौ.फू.दर 
१ | मे.इम्पॅक्ट अँडव्हर्टायजिग, जालना मुंबई व मुंबई उपनगर ७.८५ 
या ऐवजी असे वाचावे 
अ.क्र संस्थेचे नांव विभाग प्रति.चौ.फू.दर 
शि मे.अलका प्रिंटर्स, धुळे मुंबई व मुंबई उपनगर ७.८५ 


“ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७०४१३२२४२९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramkisan Narayanrao 


Musale 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.९१/३४ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

४. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत) 

निवड नस्ती/कार्या-३४. 


one ७ & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


